महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत नागपूर 
जिल्हयातील कामांना प्रशासकिय मान्यता 
देण्याबाबतत -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. एनएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ : शासन SWAT क्र.एनएसएमसी-०८१९/ प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथे खनिकर्म कामांकरिता कार्यान्वयन यंत्रणा ही 
जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, नागपूर राहील, असे नमुद आहे. त्याऐवजी फक्त नागपूर ग्रामिण 
तालुक्यातील सर्व कामांसाठी कार्यान्वय यंत्रणा ही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नागपूर राहील, असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९०७१२१९५९४०१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SALUNKHE 
SHASHIKANT 
RAGHUNATH 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (उद्योग/ खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक. 

२. अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

३. उपसचिव (खनिकमी यांचे स्वीय सहायक. 

४. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, मर्या. नागपूर. 
५. निवडनस्ती (उद्योग-९). 


१087009047 


